“Model Solar Village Project For 
PvTG habitations/ padas/ village/ 
remote village आदिम जमातीचे गुडा/ 
पाडा/ वस्ती/ गाव हे मॉडल सोलर गाव 
निर्माण करणे”. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. १२७ /का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०२/०८/२०२१ 


संदर्भ- 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्र. भासंअ २०२०-/प्र.क्र.२४/का८(४) दि. २२.०६.२०२१ 
२. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. केंद्रीय-२०११/प्र.क्र.४४ /का-१९ दिनांक ४.२.२०१३ 
३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. १२७ /का-१९ दि. १५.०२.२०२१, 
शुद्धिपत्रक दिनांक १८.०३.२०२१ 


प्रस्तावना- 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये मंजुर Establishment of solar power 
plant for the Particularly Vulnerable Group villages ह्या रु.१८०.०० लक्ष किंमतीच्या योजनेच्या 
अंमळबजावणीकरीता संदर्भ 2 येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट क्र.०१ अन्वये मार्गदर्शक सुचना 
निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत. परंतु तांत्रिक कारणास्तव सदर योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. 
सबब आता, संदर्भाधीन पत्रान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संदर्भ २ येथील शासन 
निर्णयासोबतचे परिशिष्ट क्र.०१ अधिक्रमित करुन योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक 
सुचनांचा नव्याने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची विनंती केली आहे. तथापि, सदर योजनेचा Seat व संदर्भ 3 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केलेल्या योजनेचा उद्देश एकच असल्याने योजनांची होणारी द्विरुक्ती 
टाळण्याच्या दृष्टीने Establishment of solar power plant for the Particularly Vulnerable Group villages ह्या 
योजनेचा संदर्भ २ येथील शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट क्र.०१ अधिक्रमित करुन योजनेचा रु. 160.00 लक्ष 
इतका निधी Modal Solar Village Project For PvTG habitations / padas /village /remote village ह्या रु. 
१५००.०० लक्ष योजनेच्या निधीमध्ये समाविष्ठ करुन रु. 160.00 लक्ष किंमतीची एकच योजना राबविण्याच्या 
अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट क्र.०१ अधिक्रमित करुन संदर्भ क्रमांक 
३3येथील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. 


शुद्धिपत्रक- 
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये मंजुर Establishment of solar power 
plant for the Particularly Vulnerable Group villages ह्या योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता निर्गमित करणेत 
आलेला संदर्भ २ येथील शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट क्र.०१ अधिक्रमित करणेत येत असुन सदर योजनेचा 
अखर्चित असलेला संपुर्ण रु.१८०.०० लक्ष इतका निधी संदर्भ ३ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेल्या Modal Solar Village Project For PvTG habitations / padas /village /remote village ह्या योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरीता वापरण्यात यावा. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. १२७/का-१९ 


२. UAV असेही स्पष्ट करणेत येते की संदर्भ २ येथील शासन निर्णयासोबतचे केवळ परिशिष्ट क्र.०१ 
अधिक्रमित करणेत येत असुन इतर परिशिष्टामध्ये कोणताही बदल करणेत आलेला नाही 


३. आता, संदर्भ ३ येथे नमुद शासन निर्णयान्वये मंजुर केलेली Modal Solar Village Project For PVTG 
habitations / padas /village /remote village ही रु.१५००.०० लक्ष रक्कमेची व संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट २ अन्वये मंजुर केलेली Establishment of solar power plant for the Particularly 
Vulnerable Group villages IT ©. १८०.०० लक्ष रक्कमेच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन Modal Solar Village 
Project For PvTG habitations / padas /village /remote village ही ©. १६८०.०० लक्ष रक्कमेची एकच योजना 
राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचनांनुसारच राबविण्यात येईल. 


8, वाढ झालेल्या निधीच्या प्रमाणात लक्षांक वाढविण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. 
षु. हे शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८०२१४५३४६४९२४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by Prakash Vi 


ee Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
Pp fa ka S h V | a DEVELOPMENT DEPARTMENT, ७५ yde=400032, st=Mi 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad752641 
6132cf28f14776, 
pseudonym=23F 17B7ABBFC6358B3073C6 1D025B7893A825E98, 


Waje प्या 
(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. सचिव,आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 
५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
६. सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे. 
८. प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक, डहाणू, जवहार, शहापूर, पेण , 
घोडेगाव, पांढरकवडा, किनवट, अहेरी, भामरगड, चंद्रपुर, गडचिरोली. 
९. संचालक, मेडा. 
१०. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


